आदिवासी उपयोजनेंतर्गत क्षेत्र 
विकास/ मुलभूत सुविधांच्या 
योजना राबविण्याबाबत मार्गदर्शक 
सूचना...(उच्च माधमिक शाळांचा 
समावेश) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टिएसपी-२०१७/प्र.क्र.२४३/का-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख : १७ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा - 
१) शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग, क्रमांक: टिएसपी-२००२/प्र.क्र.१०१/का.६,दिनांक 
२६ जुले, २००४. 


प्रस्तावना : 
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात रस्ते, लघुपाटबंधारे, पाणी पुरवठा, विद्युत विकास sai अनेक 


पायाभूत सुविधांच्या योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात तरतूद केली जाते. त्यासाठी आदिवासी विकास 
विभागाकडून निधीच्या विनियोगासंबंधी वेळोवेळी निकषही ठरवून देण्यात आलेले आहेत. तसेच त्याबाबत 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व समावेशक आदेठा निर्गमित करण्यात आले आहेत. 


सदर झासन निर्णयातील अनुक्रमांक २ मध्ये शाळेय शिक्षण बाबत मार्गदर्शक तत्वे नमूद करण्यात आलेली 


आहेत. सदर area निर्णयामध्ये प्राथमिक व माध्यमिक शाळांचा उल्लेख असल्याने प्राथमिक व माध्यमिक 


शाळांनाच आदिवासी उपयोजनेतून अनुदान देय ठरते. त्याप्रमाणे उच्च माध्यमिक शाळांनादेखिल 


आदिवासी उपयोजनेतून लाभ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


ames निर्णय : 


आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात शिक्षण विभागामार्फत विनाअनुदानित तत्वावर मंजूरी देण्यात 


आलेल्या प्राथमिक अथवा माध्यमिक शाळांप्रमाणे उच्च माध्यमिक शाळांना आदिवासी उपयोजनेमधून 


अनुदान मंजूर करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. याबाबतच्या इतर अटी व शर्ती 


दिनांक २६.०७.२००४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे असतील. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४७१/२०१८-व्यय १४, दिनांक 


५.११.२०१८ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टिएसपी-२०१७ /प्र.क्र.२४३ /कार्यासन.६ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१११७०२५७६२२४ असा आहे. हा sear डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ra V i Nn d fa Digitally signed by Ravindra 


Digambarrao Aute 
DN: cn=Ravindra Digambarrao Aute, 


D i g a aa b a 4 fa O o=Tribal Development Department, 


ou=Government of Maharashtra, 
Aute 1011 
(रविंद्र दि.औटे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/ २, मुंबई/नागपूर. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक. 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/अमरावती/नागपूर. 
सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
कक्ष अधिकारी (का-११), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (कार्यासन-११) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


